डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ व्या जयंती 
वर्षानिमित्त संगमवाडी,जि. पुणे येथे लहुजी वस्ताद 
साळवे यांचे स्मारकाचे बांधकाम व इतर अनुषंगिक बाबी 
सनियंत्रित करणे याकरीता क्रांतीगुरू लहुजी साळवे 
स्मारक समितीतील दोन सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द 
करून नव्याने दोन सदस्यांची नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सान्यावि २०१८/प्र.क्र.३३४/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ९ नोव्हेंबर,२०२१. 


वाचा:- १) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१५/ प्र.क्र.१६३ 
/बांधकामे, दि. ९/१०/२०१५ 
२) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग क्र. बैठक - २०१६/ प्र.क्र.४७५/ 
बांधकामे, दि. २४/३/२०१७ 
३) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१८/ प्र.क्र.३३४ 
/बांधकामे, दि. १२/११/२०१८ 
४) शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१८/ प्र.क्र.३३४ 
“बांधकामे, दि. १४/११/२०१८ 
५) मा.मुख्य सचिव कार्यालयाची दि. ३/१/२०२० रोजीची टिपणी 
६) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. संकिर्ण-२०२०/ प्र.क्र.०८ 
/समन्वय, दि.१०/०७/२०२० 
७ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१८/ प्र.क्र.३३४ 
/बांधकामे, दि. २९/४/२०२१ 
८) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१८/ प्र.क्र.३३४ 
/बांधकामे, दि. १७/९/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती वर्षानिमित्त संगमवाडी, जि. पुणे येथे लहुजी वस्ताद 
साळवे यांचे स्मारक विकसित करण्याच्या कामाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. संगमवाडी, जि.पुणे 
येथे लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारकाचे बांधकाम व इतर अनुषंगिक बाबी सनियंत्रित करण्यासाठी 
विभागाच्या दि.२९/४/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. उपरोक्त 
समितीतील दोन सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येत असून नव्याने दोन सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती वर्षानिमित्त संगमवाडी, जि. पुणे येथे लहुजी वस्ताद 
साळवे यांचे स्मारक विकसित करण्याच्या कामाचा समावेश असून सदर कामासाठी दिनांक २४.३.२०१७ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू.२.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. संगमवाडी,जि. पुणे 
येथील लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारकाचे बांधकाम व इतर अनुषंगिक बाबी सनियंत्रित करणे याकरीता 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि २०१८/प्र.क्र.३३४/बांधकामे 


विभागाच्या दि.२९/४/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
समितीतील सदस्य अ.क्र.२ श्री. राजू निवृत्ती धडे,पुणे व अ.क्र.३ श्री.निलेश बबन वाघमारे,पुणे या दोन 
सदस्यांची नियुक्‍ती उपरोक्‍त समितीतून रद्द करण्यात येत असून या समितीत खालील सदस्यांची नियुक्‍ती 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र नाव समितीतील पद पत्ता 
१ श्री.रामदास महादेव कसबे | सदस्य स.नं.११०,वंदे मातरम चौक, रामटेकडी, 


हडपसर, पुणे-४११ ००३. 


SN RTS] SERA अडागळे सदस्य 


सव्हे नं.८, यशवंत नगर,लक्ष्मी सहकारी 
संस्थे होजारी,येरवडा, पुणे-४११ ००६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१११०९१५५३०५२२२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 
१ 


AD 


CS 0८ ww 


षु 


Nn S&S O&M 


vo 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


१५६ 


) 
) 
) 
) 
१४) 
) 
) 
) 
) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anil Kondaji Ahire : 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल,मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
मा.मंत्री, (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री, (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांचे खाजगी सचिव 
विभागीय आयुक्त, पुणे 

आयुक्त, महानगरपालिका, पुणे 

आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे 

जिल्हाधिकारी,पुणे 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 
महालेखापाल,महाराष्ट्र,१,मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 

प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, पुणे 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग,पुणे 


१८) निवडनस्ती (बांधकामे) 


7 


(अ.कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१६) श्री.रामदास महादेव कसबे, स.नं.११०,वंदे मातरम चौक, रामटेकडी, हडपसर, पुणे-४११ ००३. 
१७) श्री.राजू दशरथ अडागळे, सर्व्हे A.C, यशवंत नगर,लक्ष्मी सहकारी संस्थे होजारी,येरवडा, पुणे-४११ ००६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


